RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या शिर्डी 
विमानतळ प्रकल्पाच्या उर्वरित अतिरिक्त ५२.५४ 
हेक्टर अधिसूचित क्षेत्राच्या नियोजन प्रस्तावास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ११५ ( ३ ) अन्वये मंजुरी . 


संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य , मध्यवर्ती कार्यालय , 

पुणे - ४११ ००१ . 


दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक डीटीपी / प्र.क्र . ४४० / टीपीव्ही -४ / ३३ ९ ० / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित ( यापुढे उक्त विमानतळ 
विकास कंपनी असे संबोधले आहे ) ही कंपनी , कंपनी अधिनियम , १ ९ ५६ अन्वये संस्थापित झाली आहे व महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवस्थापन आणि 
नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एव्हीएन -१००८ / प्र.क्र .५२० / ०८ / २ 
अ , दिनांक २३ जुलै २००८ अन्वये उक्त विमानतळ विकास कंपनीमार्फत विमानतळाच्या विकास / बांधकामासाठी आणि पूरक उपक्रमाकरिता 
( यापुढे उक्त नियोजित विकास असे संबोधले आहे ) मौजे काकडी , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील अंदाजे ४०० हेक्टर क्षेत्राची 
खाजगी जमीन संपादित करण्यास , या जमीन संपादनासाठी उक्त विमानतळ विकास कंपनीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे आणि उक्त 
विमानतळ विकास कंपनीस विशेष नियोजन प्राधिकरण ( SPA ) म्हणून घोषित करण्यास तसेच या संदर्भात अनुषंगिक बाबीस प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली आहे . 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) १०० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


२८ 


२०० ९ अन्वये 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ / २६६२ / प्र.क्र . १११ / ० ९ / नवि - ९ , दिनांक 
मे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ३७ वा ) ( यापुढे उक्त अधिनियम 
असे संबोधले आहे ) याच्या कलम ४० च्या पोट - कलम १ ( ब ) अन्वये मौजे काकडी , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील ३०२.८० 
हेक्टर अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करून सदर क्षेत्राकरिता ( यापुढे उक्त अधिसूचित क्षेत्र असे संबोधले आहे ) उक्त विमानतळ विकास 
कंपनी यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे संबोधले आहे ) . 

आणि ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६१७ / ३७६ / प्र.क्र . २७७ / २०१८ / नवि - ९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम ४० , पोट - कलम १ ( ब ) च्या अन्वये शासनाने उक्त प्रयोजनासाठी मौजे काकडी , तालुका कोपरगाव , मौजे वडजरी खुर्द , 
तालुका संगमनेर , मौजे केलवड ( खुर्द + बु . ) , तालुका राहाता येथील एकूण ५२.५४ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रासाठी उक्त विमानतळ विकास कंपनीची 
उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली असून , यापूर्वी उक्त अधिसूचित क्षेत्रापैकी मौजे काकडी येथील ४.४ ९ हेक्टर क्षेत्र निरधिसूचित 
केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० सह कलम ११५ ( २ ) अन्वये वरील एकूण अधिसूचित क्षेत्रापैकी 
पूर्व अधिसूचित ३०२.८० हेक्टर क्षेत्राबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) अन्वये यापूर्वी दिनांक ८ जून 
२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली मान्यतेसाठी 
सादर केली होती . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०२ / १५० / नवि -१३ , दिनांक २१ मार्च 
उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ अन्वये निर्णय घेण्याचे शासनाचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडून उक्त पूर्व अधिसूचित ३०२.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी ४.४ ९ हेक्टर निरधिसूचित केलेले क्षेत्र 
वगळून 

उर्वरित २ ९ ८.३१ हेक्टर क्षेत्रावरील ( i ) Airport and Allied Activities / Services Zone , ( ii ) Mixed use Zone या नियोजन 
प्रस्तावास अधिसूचना क्रमांक डीटीपी / प्र.क्र . ४४० / टीपीव्ही -४ / २०१ ९ / ३ ९ १६ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये त्यासोबतच्या परिशिष्ट - अ व 
परिशिष्ट - ब मध्ये नमूद केलेल्या दुरुस्त्यांसह मान्यता देण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० सह कलम ११५ ( २ ) अन्वये वरील एकूण अधिसूचित क्षेत्रापैकी 
उर्वरित ५२.५४ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) अन्वये दिनांक ४ जानेवारी 
२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे नियोजन प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केले आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडून उक्त अतिरिक्त अधिसूचित ५२.५४ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 
Airport and Allied Activities / Services Zone या नियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे . 
टीप.- प्रस्तुत अधिसूचना त्यासोबतच्या मंजूर नकाशासह जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 

वेळेत १ महिन्यापर्यंत उपलब्ध राहील . 


२००३ अन्वये 


( १ ) 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित , मुंबई ८ वा मजला , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , कफ 
परेड , मुंबई -५ . 


( २ ) 


सहसंचालक , नगरचना , नाशिक विभाग , नाशिक 


सदरची अधिसूचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


सुधाकर नांगनुरे , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


3 


Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 sanction to 
Planning Proposal on Remaining 
Additional 52.54 Ha . Area for the 
Shirdi Airport Notified Area under 
Sections 115 ( 3 ) . 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
Maharashtra State , Central Building , 

Pune- 411 001 . 


dated 5th August 2021 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning , Act , 1966 . 

No. DTP / C.R. - 440 / 2021 / TPV - 4 / 3390.- Whereas , the Maharashtra Airport Development Company 
Limited ( hereinafter referred to " the said Airport Development Company " ) is a company incorporated 
under the Companies Act , 1956 and functions under the superintendence and control of the Government 
of Maharashtra ; 


and whereas , Government of Maharashtra in General Administration Department vide Resolution 
No.AVN - 008 / C.R.520 / 08 / 2A , dated 23rd July 2008 has granted the administrative approval for acquisition 
of Private land admeasuring an area of approximately 400 Ha . for development / construction of airport 
and allied activities ( hereinafter referred to as " the said Proposed Development ” ) at mouje Kakadi , 
taluka Kopargaon , district Ahmadnagar by the said Airport Development Company and to declare the 
said Airport Development Company as Special Planning Authority ; 

and whereas , Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS , -1608 / 2662 / CR - 111 / 09 / UD - 9 , dated 28th May 2009 , has notified the land admeasuring 302.80 
H. Area of mouje Kakadi , taluka Kopargaon , district Ahmadnagar as “ Notified area ” ( hereinafter referred 
to as “ the said Notified area " ) and appointed the said Airport Development Company to be the Special 
Planning Authority ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority ' ) for the said Notified area as 
per provisions of sub - section ( 1 ) and ( 1B ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 

and whereas , Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. 
TPS - 1617 / 376 / CR - 277 / 2018 / UD - 9 , dated 22nd November 2018 has notificed additional Land admeasuring 
area 52.54 Ha . of Mouje Kakadi , taluka Kopargaon , Mouje Vadzari ( Kn ) , taluka Sangamner and Mouje 
Kelvad ( Kh + BK ) , taluka Rahata and appointed the said Airport Development Company as the said 
Planning Authority and denotified 4.49 Ha . Area from the previously notified area of Mouje Kakadi ; 


and whereas , the said Planning Authority after completing the statutory provision as per sub 
section 40 read with Section 115 ( 2 ) of the said Act ; and had submitted the planning proposal for 
previously notified 302.80 Ha . Area and Development Control Regulations vide letter dated 8th June 
2018 to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 18021 
150 / UD - 13 , dated 31st March 2003 has delegated the powers exercisable by it , under section 115 ( 3 ) 
of the said Act , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune . 


and whereas , exercising the power conferred by sub section 3 of Section 115 of the said Act , and 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State ” Pune vide 
Notification No. DTP / C.R. - 440 / TPV - 4 / 2019 / 3916 , dated 3rd August 2019 along with corrections as 
mentioned in schedule " A " and " B " , had accorded its sanction to the planning proposal ( 0 ) Airport and 
Allied Activities / Services Zone , ( ii ) Mixed use Zone , having area 298.31 Ha . Area after considering 4.49 
Ha . Area denotifid area from previsouly notified area 302.80 Ha . Area . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


and whereas , the said Planning Authority after completing the statutory procedure under section 
40 read with Section 115 ( 2 ) of the said Act ; and submitted the planning proposal for the remaining 
additional notified area admeasuring 52.54 Ha . Area vide letter dated 4th January 2021 to the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 


Now , therefore , in exercise of power conferred by sub section 3 of Section 115 of the said Act , 
and others powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby accords its sanction to the planning proposal , “ Airport and Allied Activities / Services Zone ” , on 
the said Area ; 


Note.- A copy of this Notification along with sanctioned plan shall be kept open for inspection by the 

General Public during office hours in the offices on all working days for a period of 1 month . 


( 1 ) The Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra Airport Company Ltd. , 8th floor , 

World Trade Centre , Cafe Parade , Mumbai - 5 . 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 


This Notification is also available on the website of Director of Town Planning , Pune at 
www.dtp.maharashtra.gov.in 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 5th August 2021 . 


सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० ( ४ ) / मौजे वाळुज , तालुका अहमदनगर / गट नंबर २५२ ( पै . ) / ७१४ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे वाळुज , 
तालुका - जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २५२ ( पै . ) मधील एकूण १०.६४ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ) 
“ शेती विभागात ” समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनींचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती तथा ना - विकास विभाग ” ऐवजी “ रहिवास 
विभाग ” असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट 
कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना 
सुधारित करणे आवश्यक होते . ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
( ३ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 
( ४ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ५ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 


( ६ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


( ७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' 

घेणे आवश्यक राहील . 


( ९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


( ११ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ; 
( १२ ) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून 

देणे बंधनकारक राहतील . 
जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील . आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त 
अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार 
कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. / अहमदनगर / कलम २० ( ३ ) / मौजे वाळुज , तालुका अहमदनगर / गट नंबर २५२ ( पै . ) / ३०० , दिनांक २ मार्च २०१ ९ 
अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील 
अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल 
सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य 
रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा 
भरणा केला आहे ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये उक्त 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे वाळुज , तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २५२ ( पै . ) मधील एकूण 
१०.६४ हेक्टर क्षेत्र जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती तथा ना - विकास विभाग ” ऐवजी 
“ रहिवास विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे . 


अटी : 


( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


( २ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 


( ३ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 


( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 


( ५ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित 

रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी 
करण्यात यावी . 


( ६ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ७ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' 

घेणे आवश्यक राहील . 


( ८ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 


( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 


एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( ९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


( १० ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ; 
( ११ ) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट - हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून 

देणे बंधनकारक राहील . 


वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 

( १ ) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 
( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर , 
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक , १४ जुलै २०२१ . 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


, 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notification 


No. NKDN / P.S.C. / R.P . Ahmednagar / Section 20 ( 4 ) / Mouje Walunj , taluka Ahmednagar / Gat No. 252 ( pt . ) / 
714 / 2021.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on 14th 
July 2005 ( hereinafter referred to as the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has come into force with 
effect from 1st October 2005. And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 10.64 
Hectares bearing Gat No. 252 ( pt . ) of Mouje Walunj , taluka and district Ahmednagar ( hereinafter referred 
to as " the said Land " ) is included in " Agriculture Zone " ; 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 


and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that , the said land shall be deleted from " Agriculture Zone ” and to be included in 
" Residential Zone " , in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , 
subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the proposed Modification ” ) . 


( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


( 2 ) 


It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government 
Resolution and Annexure with it . 


( 3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
( 4 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost . 
( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
( 6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the 
time of final sanction to development . 


( 7 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 


( 8 ) 


It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 
development of the said land . 


( 9 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( C ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 


( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 


( 11 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to follow their conditions . 


( 12 ) It shall be binding to provide access road to other Hissa No. 2 of the said land which is not 

included in the proposed modification . 


It shall be binding to follow the conditions mentioned in the letter to be received from the Irrigation 
Department . And whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , 
Government vide Notification No.TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the 
powers under Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town 
Planning 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , Joint 
Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P.Ahmednagar / Sect . 
20 ( 3 ) / Mouze Walunj , taluka Ahmednagar / Gat No. 252 ( pt . ) / 300 , dated 2nd March 2019 has published , the 
Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , 
Ahmednagar was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period . 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary , also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 23rd August 2019 accorded approval to this proposal 
and directed Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant . Accordingly , the Applicant has deposited the premium 
amount . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 14th July 2005 as follows . 

In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule 
of Modifications . 

ENTRY 
In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 
10.64 Hectares bearing Gat No. 252 ( pt . ) of Mouje Walunj , taluka Ahmednagar ( hereinafter referred to as 
" the said land ” ) is changed from " Agriculture / No Development Zone " to " Residential Zone " as shown on 
the Plan , subject to the following conditions . 
Conditions : 
( 1 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
( 2 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent " Amenity Space " . 
( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost . 
( 4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
( 5 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the 

time of final sanction to development . 
( 6 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
( 7 ) It shall be binding to get " No - Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 
( 8 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 

TABLE 
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( 6 ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


( 9 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 
( 10 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to follow their conditions . 
( ( 11 ) It shall be provide access road to other Hissa No. 2 of the said land which is not included in the 

proposed modification . 
In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following Offices - 

( ( 1 ) The Collector , Ahmednagar . 
( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar 
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 


Member- Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 

. 


Nashik , 14th July 2021 . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

ग्रामपंचायत विभाग , जिल्हा परिषद , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ सह कलम २३ ( १ ) नुसार सप्तश्रृंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राची 
सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 

सूचना 
क्रमांक जिपना / ग्रापं / योजना / क्र . ५०१ / २०२१.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील कलम ३१ ( १ ) अन्वये 
सप्तश्रृंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राची विकास योजना शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ ८ / १७५१ / प्र.क्र . २ ९ ४ / नवि - ९ , दिनांक २७ ऑक्टोबर 
१ ९९ ८ रोजी मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ जानेवारी १ ९९९ पासून अंमलात आलेली आहे . अधिनियमाचे कलम ३८ अन्वये विकास योजना 
वीस वर्षातून एकदा सुधारित करणे आवश्यक आहे . शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ अन्वये अधिनियमाचे कलम 
१५४ अन्वये सदरची विकास योजना द्रुतगती पद्धतीने सुधारित करण्याची कार्यवाही करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत . त्यानुसार विकास योजना 
सुधारित करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ सह कलम २३ ( १ ) अन्वये सप्तश्रृंगीगड ग्रामपंचायत 
क्षेत्राची सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९ २७ , दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार सप्तश्रृंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा जिल्हा परिषद , नाशिक व ग्रामपंचायत सप्तश्रृंगीगड कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 

याबाबत ज्या नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , नाशिक यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात , विकास योजना तयार करताना 
त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 

लीना बनसोड , 

( भा.प्र.से. ) , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
नाशिक , २४ मे २०२१ . 

जिल्हा परिषद , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
संगमनेर भाग , संगमनेर , यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा अहमदनगर 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर 


भूमापन क्रमांक / 


आवश्यक जमिनींचे 


गट क्रमांक 


अदमासे क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव खांजापूर 


४०/३ पैकी 


० १४ 


क्रमांक भूसं / मौजे खांजापूर , मौजे कोकणगाव , तालुका संगमनेर 
एलएक्यू / एसआर -१ / २०१६ व एलएक्यू / एसआर / ०३ / २०१ ९ / डेस्क -४ / 
एलएक्यू / ९ ३१ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , नाशिक 
विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३ , 
२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


४०/८ पैकी 


० ०२ 


एकूण 


०१६ 


गाव कोकणगाव 


३३४ पैकी 


० २० 


३३३ पैकी 


० ५८ 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


३३३ पैकी 


० १३ 


O 


३३३ पैकी 


१४ 


आणि ज्याअर्थी , अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम 


. 


३३२ पैकी 


1 


o 


१४ 


१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 


३३१ पैकी 


O 


११ 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली 


३३५ पैकी 


० ५१ 


. 


आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


३३० पैकी 


1 


० ०३ 


३३६ पैकी 


० ६२ 


३३७ पैकी 


० ०६ 


. 


३४० पैकी 


0 


३८ 


. 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


३४८ पैकी 


0 


०८ 


. 


८ 


३४ ९ पैकी 


1 


0 


२८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


चालू 


निम्नस्तर वितरिका ( निमगाव जाळी ) साठी भूसंपादन ( एलएक्यू / 
एसआर -०३ / २०१ ९ ) . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


आवश्यक जमिनींचे 
अदमासे क्षेत्र 


१ 


२ 


समाजाला होणारे लाभ : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे -२ ) , 
डावा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी 
पाणीपुरवठा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) . 


हे . आर 


३५० पैकी 


० ५० 


३५५ पैकी 


० ०३ 


अनुसूची - तीन 


३५४ पैकी 


१ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 


२२८ पैकी 


० २५ 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


एकूण 


५०६ 


अनुसूची - दोन 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 

भाग , संगमनेर यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे -२ ) , डावा कालवा 
प्रकल्प , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर . 


डॉ . शशिकांत मंगरुळे , 

उपविभागीय अधिकारी , 
संगमनेर भाग , संगमनेर , 


जिल्हा अहमदनगर . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे -२ ) , डावा 
कालवा कि . मी . ५१ करिता , मौजे खांजापूर , तालुका संगमनेरसाठी 
भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव ( एलएक्यू / एसआर -१ / २०१६ ) व मौजे 
कोकणगाव , तालुका संगमनेर येथील सा , क्र . ५८२०० मीटरवरील 


संगमनेर , ४ ऑगस्ट २०२१ . 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


दुरुस्ती मसुदा 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. / ४४०७ / २०२१.- नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक १ ९ , 
दिनांक १३ जून २०२१ अन्वये घेतला आहे . दिनांक १ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील पान नं . ३४ वरील मसुद्यामध्ये दुरुस्ती 
करण्यात येत आहे . तपशील खालीलप्रमाणे. 


या ऐवजी 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदूरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
१४ ९ - ब + १५० - अपैकी चे ( प्राथमिक शाळा ) विभागात समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र . 


नंदूरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
१४ ९ - ब + १५० - अ पैकी चे ( प्राथमिक शाळा ) विभागात समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र ‘ प्राथमिक शाळा ' विभागातून वगळून ‘ वाणिज्य विभागात ' 
समाविष्ट करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


असे वाचावे 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


सि . सर्व्हे नंबर १० ९९ व सर्व्हे नंबर १४ ९ - ब + १५० - अ पैकी चे 
( प्राथमिक शाळा ) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र , 


सि . सर्व्हे नंबर १० ९९ व सर्व्हे नंबर १४ ९ - ब + १५० - अ पैकी चे क्षेत्र 
( प्राथमिक शाळा ) विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट 
करणे . 


रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी , 

अध्यक्षा , 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३० जुलै २०२१ . 


BY PRESIDENT 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 under Section 37 


Draft Amendment 


No. नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. / ४४०७ / 2021.- Nandurbar Municipal Council being the Planning Authority 
vide it's General Body Resolution No. 19 , dated 13th June 2021 under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 has resolved to change the allocation of the said Land . The 
same has published in Government Gazette Page No. 35 on dated 1st July 2021 . 


Instead of 


Proposed Modification 


Purpose as per sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


Land bearing S. No. 149 - B + 150 - A Pai . included 
in Primary School . 


Land bearing S. No. 149 - B + 150 - A Pai . are under 
' Primary School Zone ' to be deleted and included 
in ' Commercial Zone ' . 


Read as 


Proposed Modification 


Purpose as per sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


C.T.S. No. 1099 and bearing S. No. 149 - B + 
150 - A Pai . included in Primary School . 


C.T.S. No. 1099 and S.No.149 - B + 150 - APai . 
included in ‘ Primary School Zone ' to be deleted 
and in ' Commercial Zone ' . 


RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , Nandurbar . 


Nandurbar , 30th July 2021 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 

3 


" 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / २६५६ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 
कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / ८०७० / २०२१ , दिनांक १२ जुलै 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 


वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
नाशिक यांचेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन 


करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक १६ जुलै २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक ३० जुलै २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी 

शांतता राहावी म्हणून मी 

, 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे ; 


नाशिक , १४ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जामनेर शहर विकास योजना आरक्षणामध्ये फेरफार | 

बदल करणेविषयी . 


अधिसूचना 
क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर / ७५८ / २०२१.- जामनेर शहर विकास योजना शासन आदेश क्रमांक ३५१२ / ०३ / प्र.क्र . ५ / २०१२ / नवि - ९ , 
दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे आणि नियोजित फेरबदल ( ईपी ) 
राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये आदेश क्रमांक टीपीएस -३५१३ / १०२ / 
प्र.क्र .३५ / २०१३ / नवि - ९ , दिनांक २ एप्रिल २०१८ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये विकास योजनेतील म्युनिसिपल मार्केटचे विद्यमान आरक्षण वगळण्याच्या किरकोळ फेरबदल करणेस नगरपरिषद , जामनेर सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्रमांक ८ , दिनांक २२ जुलै २०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . 


फेरफार दर्शविणारा तक्ता 


फेरबदलाची कारणे 


मंजूर विकास योजनेमधील 

विद्यमान वापर 


कलम ३७ प्रमाणे 
करावयाचा फेरबदल 


१ 


२ 


३ 


म्युनिसिपल मार्केट आरक्षण 

विद्यमान आरक्षण वगळून 

सदर जमिनींचे १ ९ ६३ साली प्रांताधिकारी , चाळीसगाव 
क्रमांक ५१ , ई.पी. क्रमांक १० . वाणिज्य विभागात समाविष्ट यांचे आदेश क्रमांक एलएनए - एसआर - डब्ल्यूएस -१६६३ , 

करणे . 

दिनांक २२ जुलै १ ९ ६३ अन्वये बिनशेती वाणिज्य 

प्रयोजनार्थ ( पेट्रोलपंप ) करिता आदेश पारित केलेले आहे . 
वरील फेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाचे वेळात नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला 
आहे . उपरोक्त फेरबदलाचे संदर्भात नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात अध्यक्षा , नगरपरिषद , जामनेर कार्यालयात सादर करावे म्हणजे हा प्रस्ताव शासनाकडून 
मंजुरीकरिता सादर करणे समयी विचार करण्यात येईल . 

साधना गिरीश महाजन , 

अध्यक्षा , 
नगरपरिषद , जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 
जामनेर , ३ ऑगस्ट २०२१ . 


BY PRESIDENT 


JAMNER MUNICIPAL COUNCIL , JAMNER 
Minor Modification to the sanctioned Development Plan of Jamner Town under Section 37 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Appendix ' A ' 
No. JNP / GA / RR / 758 / 2021.- Development Plan of Jamner Town has been sanctioned by State 
Government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 has been 
sanctioned under vide resolution No. 3512 / 03 / CR05 / 2012 / UD - 9 , dated 9th May 2012 has come into 
force with effect from 20th June 2012 and the modification of substantial nature ( E.P. ) has been 
sanctioned by the State Government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 Section 31 ( 1 ) under vide Resolution No. TPS - 3513 / 102 / CR - 35 / 2013 / UD - 9 , dated 2nd April 
2018. The Minor Modification in Development Plan for Municipal Market ( M.M. ) has been sanctioned 
by the Municipal Council General Body Meeting Jamner vide Resolution 08 , dated 22nd July 2021 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


Chart showing Proposed Modification 
Sanctioned Development Modification 

Reason for Modification 
Plan Existing Use 

Under Section 37 
1 2 

3 


Municipal Market 
Reservation No. 
51 , E.P. No. 10 . 


Reservation to be 
deleted from and 
included in 
Commercial Zone . 


Present Land has been santioned for Non 
Agricultural Commercial use ( Petrol Pump ) 
by the SDM Chalisgaon in 1963 by the Order 
No. LNA - SR - WS - 1663 , dated 22nd July 1963 . 


The above mentioned modified Development Plan ( Part Plan ) duly signed by Chief - Officer is 
kept open in the Office of Municipal Council on working days during Office hours for inspection for 
the public is pursuance of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , it is 
hereby notify that any person having any objections / suggestions in respect of said proposed minor 
modification plan to side Development Plan may communicate the writing to President Jamner Nagar 
Parishad , Jamner within 30 days from the date of Publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette , so that those can be consider before submitting the above proposal for sanctioned . 


SADHANA GIRISH MAHAJAN , 

President , 
Jamner Municipal Council , Jamner , 

district Jalgaon . 


Jamner , 3rd August 2021 . 


BY I / c . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./7068/2020.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . V. P. Patil , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 20th November 
2020 to 24th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 20th November 2020 till 25th 
November 2020 before office hours . 


Smt . K. P. Rathore , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 20th November 
2020 to 21st November 2020 suffixing 
holiday on 22nd November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 20th November 2020 till 23rd 
November 2020 before office hours . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


3 


Shri . S. D. Patil , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 8th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 before 
office hours . 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 10th November 
2020 to 12th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 9th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 before 
office hours . 


Smt . S. S. Patil , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


5 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Kopargaon . 


Earned Leave Ex - post - facto from 6th 
November 2020 to 7th November 
2020 with permission to leave Head 
Quarters from 6th November 2020 till 
7th November 2020 before office 
hours . 


Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Kopargaon . 


6 


Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Kopargaon . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 7th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 before 
office hours . 


Shri . J. M. Panchal 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


7 


Shri . J. R. Mulani , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Newasa . 


Earned Leave from 20th November 
2020 to 5th December 2020 suffixing 
holiday on 6th December 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 20th November 2020 till 7th 
December 2020 before office hours . 


Smt . S. D. Soni , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Newasa . 


8 


Smt . M. K. Kothule , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 7th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 before 
office hours . 


Smt . N. N. Joshi , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


9 


Shri . P. D. Kolekar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 7th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


10 


Smt . S. C. Nirmale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 7th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


11 


Smt . U. A. Borade , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 


Earned Leave on dated 12th 
November 2020 with permission to 
leave Head Quarters from 11th 
November 2020 after office hours till 
12th November 2020 . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


12 


Shri . S. H. Khade , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Earned Leave from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing 
holiday on 8th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 7th November 2020 after office 
hours till 12th November 2020 before 
office hours . 


Shri . S. S. Kale , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


13 


Shri . P. V. Sapkal , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Jamkhed . 


Earned Leave from 20th November 
2020 to 21st November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 20th November 2020 till 22nd 
November 2020 before office hours . 


Shri . M. M. Palsapure , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Karjat . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 12th November 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणी रद्द आदेश 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / जिउनि / श्रीबीजेखताळबँक / क .२१ / नों.र. / ५० ९ ० / 
२०२०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर श्री . बी . जे . 
खताळ जनता सहकारी बँक लिमिटेड , ( अवसायनात ) , संगमनेर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / बीएनआर / १३३ / ७५ , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
१ ९ ७६ या बँकेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे . सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . सदर 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०३८ / 
२०२०.- शिवपूजा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
लोकमान्यनगर , सावरकर हॉस्पीटलजवळ , गंगापूर रोड , नाशिक ही 
संस्था नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ६४७ / २ - अ / १ ( फायनल प्लॉट 
नंबर टिपी - २-४०१ ) यांसी एकूण क्षेत्र ६८३१.३७ चौरस मीटर 
श्री . रखमाजी विठ्ठल चौघुले व इतर यांचे मालकीचे क्षेत्र ५३३५.३७ 
चौरस मीटर पैकी ५३८.९ ० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०३८ / सन २०२० , दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


बँकेची येणी - देणी लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / भत्ता , मालमत्ता व 


नाशिक , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे 
त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) 
नुसार श्री . गणेश पुरी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर यांची शासकीय परिरक्षक / 
प्रापक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


आदेश 


बँकेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर बँकेचे 
अवसायक मंडळ यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण अहवालाच्या 
अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता , येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त वसुली दाखले , 
न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल व दाखल न केलेल्या 
केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन यांचेकडे 
सूपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या कार्यालयास 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ पावेतो सादर करावी . त्याचप्रमाणे सदर 
बँकेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी - देणी व लक्षात न 
येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत असून याबाबत 
बँकेचे कस्टोडियन यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची आहे . 


क्रमांक वि- q / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०३ ९ / २५५३ / 
२०२०.- निर्माण नक्षत्र को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
जनार्दन स्वामी मठाजवळ , औरंगाबाद नाका , पंचवटी , नाशिक ही 
संस्था नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २७७ / ३ / १ + २ यांसी एकूण क्षेत्र 
२४ ९ ७.७० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी / टिसी / ६०३ ९ / २५५३ / सन २०२० , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ७ ऑक्टोबर २०२० , 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


आदेश 


दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०२० . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०४१ / २६२६ / 
२०२०.- अर्चित प्राईड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
फ्लॅट नंबर ३ , आनंदनगर , आकाशवाणी टॉवरमागे , गंगापूर रोड , 
नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ७०५/२/१/३ मधील 
प्लॉट नंबर १६ ते १८ एकूण क्षेत्र ६७१.८७ चौरस मीटर ( टीपी -२ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


फायनल , प्लॉट नंबर ४३४ पी ) याचा सिटी सर्व्हे नंबर ७४३० या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०४१ / 
२६२६ / सन २०२० , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 


सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक . 


करीत आहे . 


नाशिक , ९ ऑक्टोबर २०२० . 


नाशिक , २० ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०४२ / २६२४ / 
२०२०.- अर्चित प्राईड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
मोगलनगर , कामटवाडे , नाशिक ही संस्था कामटवाडे शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ४०/२/१ यांसी क्षेत्र २०००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०४२ / २६२४ / सन २०२० , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 


क्रमांक सनिश्री / मुलि / कोळाईमाता समृद्ध किसान बहू / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा / २४७१ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , कोळाईमाता समृद्ध किसान बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , कोळगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


आहे . 


नाशिक , १६ ऑक्टोबर २०२० , 

. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / जीएनएल / सी / 
१२६१ / सन २०२० , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर , 


आदेश 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , १५ 


ऑक्टोबर 

२०२० . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिओ / ६०४३ / २६२२ / 
२०२०. 

हिलरेंज फेज IV को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , मोगलनगर , कामटवाडे , नाशिक ही संस्था शिंगवे बहुला 
शिवारातील सर्व्हे नंबर १०२ ( भाग ) , १०३ ( भाग ) , १०४ , १०५ , १०६ / 
२ , १०६/३ , १०७ ( भाग ) , १२०/३ यांसी एकूण क्षेत्र ६७८८३.०० 
चौरस मीटर पैकी ५२६४३.९ ४ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिओ / ६०४३ / २६२२ / सन २०२० , दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 


आदेश 


क्रमांक सनिशे / एएनआर / एसजीएन / आरएसआर ( सीआर ) / ११०७ / 
९ ०४ / सन २०२०.- मी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


की , माधवराव नरवडे पा . प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे पगारदार 
सेवकांची पतसंस्था मर्यादित , शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीएन / 
आरएसआर / ( सीआर ) / ११०७ / सन २०२० , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार भिमाशंकर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ( नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एसपीआर / ( टीओ ) / ७३ ९ / २००३-२००४ / सन २००४ , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००४ ) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची 
पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची 
सभा घेऊन त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे 
दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे आहे . 


शिरपूर , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


अनिल वि . भांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका शेवगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


चे कलम १ ९ 

अन्वये मला 


शेवगाव , २५ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक अवसायन / कलम १ ९ / आदेश / १८ ९ १ / सन २०२०. - मी , अशोक 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार केदारनाथ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ( नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एसपीआर / ( टीओ ) / ७४० / २००३-२००४ / सन २००४ , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००४ ) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची 
पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची 
सभा घेऊन त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे 
दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


क्रमांक अवसायन / कलम १ ९ / आदेश / १८७ ९ / सन २०२०. - मी , अशोक 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार भिमाशंकर ( अ ) सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ( नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एसपीआर / ( टीओ ) / ७४३ / २००४-२००५ / सन २००५ , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ ) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची 
पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची 
सभा घेऊन त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे 
दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


शिरपूर , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


शिरपूर , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


क्रमांक अवसायन / कलम १ ९ / आदेश / १८ ९ ७ / सन २०२०. - मी , अशोक 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ 

चे कलम १ ९ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार केदारनाथ ( अ ) सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ( नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एसपीआर / ( टीओ ) / ७४३ / २००५-२००६ / सन २००५ , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २००५ ) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची 
पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची 


आदेश 


क्रमांक अवसायन / कलम १ ९ / आदेश / १८८५ / सन २०२०. - मी , अशोक 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


सभा घेऊन त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे 
दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश , आज दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण 
आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अशोक बागल , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


धुळे , ५ नोव्हेंबर २०२० . 


शिरपूर , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ३६४७ / २०२०.- श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० पावेतो 
अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०२० ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० ( रविवार ) 
तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / ३६६५ / २०२०.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे दिवाळी 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शेख जहीर अब्बास अबुबकर , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आला आहे . 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू अशोक 
शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 


शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्रीया पदी स्थानापन्न 


रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ५ नोव्हेंबर २०२० . 


मंगला जनार्दन धोटे , 


प्रमुख जिल्हा 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 


धुळे . 


धुळे , ५ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४६६ / २०२० . - श्री . एल . डी . 
गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी 
८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून 
ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . गायकवाड यांना दिवाणी 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४५१ / २०२०.- श्रीमती एस . ए . 
विराणी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण १५ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . ए . विराणी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . 
डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचे या पदी स्थानापन्न 


वरीलप्रमाणे दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री . एन . बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . 
विराणी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 


नंदुरबार , ११ ऑक्टोबर २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जाहीरनामा 


पुनर्जीवन आदेश 


- 


क्रमांक आस्था / छ.शा.म.शे.वि.स.संस्था / पुन.आ. / १४१२ / सन २०२०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १८ नुसार मला 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक छत्रपती शाहू महाराज 
शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , काथरगाव , तालुका 
निफाड , जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० 
रोजी पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून 
संस्थेचे या आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जीवन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल . 


क्रमांक एनएसके / डीओएल / आरएसआर ( सीआर ) / ५०५३ / ४२३ / सन 
२०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवळा , तालुका देवळा , 
जिल्हा नाशिक यांनी नियोजित श्री पिंपळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाखारी , तालुका देवळा , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीओएल / आरएसआर ( सीआर ) / 
५०५३ / सन २०२० , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ( १ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी 
माझे सही व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


निफाड , १७ नोव्हेंबर २०२० . 


सुजय पोटे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , देवळा , 
तालुका देवळा , जिल्हा नाशिक . 


आदेश 


देवळा , १० नोव्हेंबर २०२० , 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / स.नि.निफाड / अधि . / कर्म / संप / अहवाल / १४५४ / सन 
२०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , भंडारी संकुल को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / 
आरएसआर / ( सीआर ) / ५४५१ / सन २०२० , दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० 


असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था असे 


क्रमांक वि - ९ / कृबास / कलम ५७ ( २ ) , ( ३ ) / आ / ३ ९ ८७ / सन २०२०. 
- मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न ( विकास 
व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ५७ मधील तरतुदींनुसार 
आदेश देतो की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या बाजार समितीचे संबंधाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम ५३ अन्वयेचे प्राधिकृत अधिकारी श्री . एस . बी . फुलपगारे , 
तत्कालीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , साक्री यांचा अहवाल 
जावक क्रमांक सनि / कृउबास शिरपूर / कलम ५३ / चौ . अह . / सन २०२० , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अनुसार अहवालात नमूद केलेप्रमाणे रुपये 
८०,१३,४१२ ( अक्षरी रुपये ऐशी लाख तेरा हजार चारशे बारा मात्र ) 
एवढ्या रकमेच्या दुरुपयोगाबद्दल जबाबदार धरलेल्या अहवालातील 
नमूद एकूण १७ व्यक्तीकडून येणे रकमेच्या वसुलीसाठी श्री . सोपान 
शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे यांचे एकसदस्यीय 
न्यायाधिकरणाची नियुक्ती करीत आहे . 


आहे . 


अभिजित देशपांडे , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


निफाड , २६ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


सदर न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री 
( विकास व विनियमन ) नियम , १ ९ ६७ आणि उक्त बाजार समितीचे 
नोंदणीकृत उपविधी यातील तरतुदी , शासन मा . पणन संचालक , पणन 
संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन 
मंडळ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन कामकाज करून आवश्यक ते आदेश पारित करावेत , सदरची 
कार्यवाही आदेशप्राप्तीच्या दिनांकापासून तत्काळ सुरू करून दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो केलेल्या कामकाजाचा अहवाल सादर 
करावा . तसेच अंतिम आदेश पारित करणेपूर्वी अंतरिम अहवाल सादर 
करून न्यायाधिकरणाच्या खर्चास पूर्वमंजुरी प्राप्त करून घ्यावी . 


बँकेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर बँकेचे 
अवसायक मंडळ यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण अहवालाच्या 
अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता , येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त वसुली दाखले , 
न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल व दाखल न केलेल्या 
केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन यांचेकडे 
सूपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या कार्यालयास 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो सादर करावी . त्याचप्रमाणे सदर 
बँकेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी - देणी व लक्षात न 
येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत असून याबाबत 
बँकेचे कस्टोडियन यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


डॉ . सोपान शिंदे , 


अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०२० . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


धुळे , २७ नोव्हेंबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक ना . बँका / जिउनि / दिरापिको / क .२१ / नों.र. / ५५०१ / 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर दि राहुरी पिपल्स 
को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , ( अवसायनात ) , राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर , नोंदणी क्रमांक एएनआर / बीएनके / २२० ९ ७ / ६० , दिनांक 
२१ मार्च १ ९ ६० या बँकेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे . 
सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . सदर 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / स्वामिनीमहिलाग्राबिशेसहपत / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा / २६७७ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , स्वामिनी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / 
सीआर / ४७८५ / सन २०२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


बँकेची येणी - देणी लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / भत्ता , मालमत्ता व 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे 
त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) 
नुसार श्री . एस . डी . सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर यांची शासकीय परिरक्षक / 
प्रापक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , १२ नोव्हेंबर २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4681 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


3 


1 


Smt . S. S. Saste , 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 9th November 
2020 to 12th November 2020 prefixing Sunday 
falling on 8th November 2020 and suffixing Diwali 
holidays falling from 13th Novmeber 2020 to 19th 
November 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 7th November 2020 
after office hours to 20th November 2020 before 
office hours . 


2 Shri . S. B. Kale , 

Earned Leave for four ( 4 ) days from 9th November 
Joint Civil Judge , Senior Division 

2020 to 12th November 2020 prefixing Sunday 
and Additional Chief Judicial 

falling on 8th November 2020 and suffixing Diwali 
Magistrate , Niphad . 

holidays falling from 13th Novmeber 2020 to 19th 
November 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 12th November 2020 
after office hours to 14th November 2020 before 
office hours and 16th November 2020 before office 

hours to 20th November 2020 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


2 


1 


Smt . S. S. Saste , 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 
Shri . S. V. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik and order in 
respect of charge during Diwali holidays will be 
passed separately . 


2 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Juge , Senior Division , Niphad and 
order in respect of charge during Diwali holidays 
will be passed separately . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 7th November 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२ - १८ , २०२१ / श्रावण २१ - २७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


BY l / c . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./7149/2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . S. D. Patil , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 25th November 
2020 to 27th November 2020 suffixing 
holiday on 28th November 2020 and 
29th November 2020 with permission 
to leave Head Quarters from 25th 
November 2020 after office hours till 
30th November 2020 before office 
hours . 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Smt . U. A. Borade , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 


Earned Leave from 24th November 
2020 to 26th November 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 23rd November 2020 after office 
hours till 27th November 2020 before 
office hours . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


3 


Smt . U. A. Niware , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Newasa . 


Earned Leave from 24th November 
2020 to 2nd December 2020 with 
permission to leave Head Quarters 
from 23rd November 2020 after office 
hours till 3rd December 2020 before 
office hours . 


Smt . P. V. Raut , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Newasa . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MANJUSHA V. DESHPANDE , 
1 / c . District Judge and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 23rd November 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


